RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 
Reg . No. MH/ MR/ South- 346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ६० ] 


गुरुवार , जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / कार्या/ टे- ४ / सीआर -०७ / २०१३. - ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांजकडील क्रमांक भूसं / उ. अ. क / 
औंदुबरनगर / नोंव /५७/ २०१० , दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१३ ची भूसंपादन अधिनियम , १८९४ च्या कलम ४ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, भाग-१ ( को. वि .पु.), मध्ये दिनांक फेब्रुवारी १४ - २०, २०१३ रोजी पान क्रमांक ६ वर प्रसिद्ध झाली आहे. “ दैनिक सिंधुदुर्ग " 
समाचार मध्ये दिनांक १८ मार्च २०१३ रोजी पान नंबर ३ वर आणि “ दैनिक श्री रणझुंझार ” मध्ये दिनांक १८ मार्च २०१३ रोजी पान 
नंबर ४ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . सदर दैनिकमध्ये छपाई दोष आढळल्याने त्याबाबतचे शुद्धिपत्र “ दैनिक श्री रणझंझार " मध्ये दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१३, पृष्ठ क्र . ४ वर प्रसिद्ध झाले आहे . त्याद्वारे असे अधिसूचित केले होते की , जिचा तपशील उप विभागीय अधिकारी , 
कणकवली यांचे कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या सर्वे क्रमांक / गट नंबर ह्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात 
आला आहे. ) उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा उल्लेख करण्यात आला आहे. ) आवश्यक 
आहे किंवा असण्याचा संभव आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन अधिनियम , १८९४ (१८९४ चा १) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ संपादन अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे .) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याचा कलम ५ - क , पोट -कलम ( २ ) अन्वये अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , अपर आयुक्त , कोकण विभाग यांची अशी खात्री झालेली आहे की , उक्त जमीन उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अंशतः शासनाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे ; 

त्याअर्थी, आता संपादन अधिनियमाच्या कलम ६ च्या उपबंधान्वये याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की , उक्त जमिनी, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत . उक्त जमिनीचे संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार 
पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाचे कलम ३, खंड ( ग ) याद्वारे उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांची नेमणूक करण्यात येत आहे . 
त्याप्रमाणे त्यांना उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही , त्या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे 
निर्देश देण्यात येत आहेत . 

उक्त जमिनीचे संयुक्त मोजणी पत्रक / नकाशे व संपादनाचे क्षेत्र इत्यादी तपशील उप विभागीय अधिकारी, कणकवली यांचे कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे . 

अनुसूची 
मौजे औंदुबरनगर , ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
भूमापन क्रमांक / सव्र्हे क्रमांक 

आवश्यक जमिनीचे अदमासे 

क्षेत्र 


( २ ) 


२१६अ 
२१६ब पै 


हे . आर 
० २४ . ०० 
००२. ०० 


भाग एक ( को .वि . पु.) - १- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १९३५ 


( १ ) 


( २ ) 


२१७ पै 
२१८ पै 


२१९ 


२२० पै 


२२३ पै 
२२४ 


२३४ पै 


२३५ पै 
२३७ पै 
२३८ पै 
२३९ 
२४० 


२४१ 


२४२ पै 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ पै 
२४७ 
२४८ 
२४९ पै 
२५० पै 
२५१ पै 

२५२ 
२५३ पै 
२५४ पै 
२५५ 
२५८ 
२६५ 
२६६ पै 
२६७ पै 
२६८ पै 


हे . आर 
० ०५. ५० 
० ०९ .०० 
० १२. ०० 
० २२. ०० 
० ०५. ५० 

५५.०० 
९७.०० 

०३. ०० 
० ०६ .०० 
० २६.०० 
० ०५ . ०० 
० ०४ . ०० 
० ४८ . ०० 
० २२. ५० 
० ०९ . ०० 
० २५ . ०० 
० ११ . ०० 
०३० . ०० 
० ०६. ०० 
० ०४ . ०० 
० १९ . ०० 
० १६ . ०० 
० १८ . ०० 
० १७. ०० 
० ०७. ०० 
० ५८ . ५० 
० ४१. ०० 
० २९. ०० 

०४ .०० 
० ११. ०० 

१२. ०० 
५२.०० 
२४ .०० 
० ३७. ०० 
० २२ .०० 
३७. ०० 

४१.०० 
०४. ५० 

०३ . ५० 
० ०६ .०० 
० ०६. ०० 
० ०८ . ०० 
० २४ . ५० 
० ४९ . ०० 
०३६.०० 
० ०१. ०० 
० ११. ०० 
० ०८ . ०० 
० १३ .०० 
० १९ . ०० 
० ३३. ०० 
० ०१ .०० 
० ०१. ०० 


० 


० 


० 


२७० 


० 


० 


० 


० 


० 


२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ पै 
२७५ पै 
२७६ पै 
२७७ पै 
२७८ पै 
२७९ पै 
२८० पै 
२८१ पै 
२८२ 


२८३ 


२८७ पै 
२८८ पै 


२८९ पै 


२९० पै 
२९१ पै 
२९३ 
२९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी २, २०१४ / पौष १२, शके १९३५ 


० 


० 


३८३ पै 


३८४ पै 


३९७ 


( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 
२९९ पै 

० ५८ . ०० 
३०१ 

० १८ . ०० 
३०२ 

०२८ .०० 
३०३ पै 

० १८ . ०० 
३०६ पै 

० ०३. ५० 
३०७ पै 

१६६ .०० 
३०८ 

०५ . ०० 
३०९ 

०८ .०० 
३१२ पै 

० ०४ . ०० 
० ०३ .०० 

० ०२.०० 
३८९ पै 

० ०७. ५० 
३९० पै 

० ०३. ५० 
३९१ पै 

० ०१. ५० 
३९२ 

० ०२.०० 
३९३ 

० २० . ८० 
३९४ 

० १४ . ५० 
३९५ 

० ०८ .०० 
३९६ 

० १६ . ७० 

० ०४ .०० 
३९८ 

० १३ .८० 
३९९ पै 

० ०२. ०० 
४१४ पै 

० १७. ०० 
४१५ पै 

० ३१. ०० 
४१८ पै 

३१. ५० 
४१९ 

० ०५ . ०० 
४२० 

० ०३ . ५० 
४२६ पै 

० १५ . ०० 
४२८ पै 

० ०८ . ०० 
४२९ पै 

२ १२ .०० 
४३० 

० ०६. ५० 
४३१ 

० ०६ . ९० 
४३२ पै 

० ०७. ०० 
४३४ पै 

० ०४. ४० 
४३५ 

० ०१ . ३० 
४३६ पै 

० ०१. ०० 
४७३ पै 

० ०९ .०० 
४७४ पै 

० ०४. ५० 
४७५ 

० ०४. ५० 
४७६ पै 

० ०७. ०० 

० २२. ०० 
४७८ पै 

० १५ . ०० 
५६७ पै 

० ०६. ०० 
५६८ पै 

० ०१. ५० 
ज्याच्यासाठी जमिनी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ते संपादनाचे प्रयोजन . - लघुपाटबंधारे योजना 
नाधवडे, ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्गच्या वाढीव बुडीत क्षेत्राकरिता जमीन संपादन . 


४७७ 


कोकण भवन , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ . 


डॉ . ए. टी . कुंभार, 
अपर आयुक्त , कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


